महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा २०१९ 
मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब 
(राजपत्रित) या पदावरील नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२ /प्र.क्र. ५५ (२)/आ(स.अ.श्रे-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
३रा मजला, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ: १ सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१. 


२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. ३७४(२)/ स्थापत्य/ २०१९/ १९, दि.१५.०६.२०२२ 


३) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दि.२१.०६.२०२१ 


४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक GRAY २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, दि.२२.०६.२०२१ 
५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१६७/१६-अ, दि.२१.११.२०२२ 


६) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे दिनांक 22.92.2022 रोजीचे आदेशा 


७ सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१६७/१६-अ, दि.२३.१२.२०२२ 


८) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक ३७४(२)/स्थापत्य/२०१९/१९, दि.२६.१२.२०२२ 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र (स्थापत्य) अभियांत्रिकी सेवा 
परीक्षा-२०१९ मध्ये एकत्रित स्पर्धात्मक परीक्षेच्या निकालाच्या अनुषंगाने व मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्या दि.२२.१२.२०२२ च्या आदेशानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र.२ व 
८ येथील दिनांक १५.०६.२०२२ व दिनांक २६.१२.२०२२ च्या पत्रान्वये शिफारस केलेल्या पुढील ५ उमेदवारांची 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) पदावर सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन 
मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर एस-१५ (रुपये ४१८००-१,३२,३००) मध्ये जलसंपदा विभागात ते ज्या दिवशी रुजू 
होतील त्या दिनांकापासून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या महसूली विभागातील रिक्‍त पदावर दोन वर्षांच्या 
परिविक्षाधीन कालावधीसाठी विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून खालीलप्रमाणे तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(२)/आ(स.अ.श्रे-२) 


FOV. ने 
शिफारस 
केलेला 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे 
नांव 


जात 
प्रवर्ग 


नियुक्‍ती 
चा प्रवर्ग 


पसंती 
दिलेला 
महसूल 
विभाग 


अंतिम 
महसूल 
विभाग 
वाटप 


नियुक्तीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना 


१७८/२०१९ 


श्री. असद 
गौस शोख 


आदुघ 


आदुघ 


कोकण-२ 


कोकण-२ 


मुख्य अभियंता (स्थापत्य), 
जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, 
पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता 
गुणनियंत्रण मंडळ, कोकण-२ 
महसूल विभागातील गुण नियंत्रण 
मंडळ, पुणे अंतर्गत गुण नियंत्रण 
विभाग, अलोरे अंतर्गत गुण नियंत्रण 
उपविभाग, माणगांव येथील रिक्‍त 
पदी 


१८३/२०१९ 


श्री. शिवम 
सुनिलराव 
वाकोडकर 


आदुघ 


आदुघ 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जस) , जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल विभागातील 
नांदेड पाटबंधारे मंडळ नांदेड 
अंतर्गत नांदेड पाटबंधारे विभाग 
(उत्तर) नांदेड अंर्तगत विष्णुपुरी 
पाटबंधारे उप विभाग, तुप्पा अंतर्गत 
विष्णुपुरी प्रकल्प सिंचन शाखा तुप्पा 
सिंचन शाखा येथील रिक्‍त पदी 


२२२/२०१९ 


श्री. वृषभ 
अमोलचंद 
परतवार 


आदुघ 


आदुघ 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,बीड 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता 
जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र३ 
बीड अंतर्गत जायकवाडी पाटबंधारे 
उपविभाग क्र २ बागपिंपळगाव 
अंतर्गत सिंचन शाखा क्र. २ धोंडराई 
येथील रिक्‍त पदी 


४२०/२०१९ 


श्रीमती 
गुंजन 
जयप्रकाश 
मिश्रा 


आदुघ 
महिला 


आदुघ 
महिला 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, 
भंडारा, कार्यकारी अभियंता, भंडारा 
पाटबंधारे विभाग भंडारा, पाटबंधारे 
उपविभाग, साकोली, पाटबंधारे 
शाखा साकोली येथील रिक्‍त पदी 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(२)/आ(स.अ.श्रे-२) 


म.लो.आ. ने 
शिफारस पसंती अंतिम 
अ. | केलेला उमेदवाराचे जात । नियुक्‍ती | दिलेला महसूल नियुक्तीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना 
क्र. | गुणवत्ता नांव प्रवर्ग | चा प्रवर्ग | महसूल विभाग 
क्रमांक विभाग वाटप 
५ | ४४१/२०१९ | श्रीमती aga । आदुघ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण 
पल्लवी महिला | महिला सुरक्षितता, नाशिक अंतर्गत 
सिध्देश्वर औरंगाबाद महसूल विभागातील 
होनमाळे अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री 
संकलन, नियोजन व जलविज्ञान 
मंडळ, नाशिक अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प 
विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
उपविभागीय अभियंता, जलविज्ञान 
प्रकल्प उपविभाग, नांदेड येथील 
रिक्‍त पदी 
२. उपरोक्त नमूद शिफारसप्राप्त उमेदवार यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब ( राजपत्रित व 


अराजपत्रित ) पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी तसेच बदलीकरिता महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१ लागू 
राहील. 


oe 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य), सेवा गट-ब मधील उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती ही दोन वर्षाचा 
परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहित अटी / श्तींच्या अधिन असेल. :- 


(9) सदर उमेदवारांना महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य), सेवा गट-ब जलसंपदा विभागातील 
दिलेल्या पदस्थापनेत कोणताही बदल होणार नाही. 


(२) परिविक्षाधीन उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी आदेझाच्या 


दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत तात्काळ रुजू व्हावे. सदर विहित कालावधीत उमेदवार रुजू 
झाला/झाली नाही तर तो/ती नोकरीची संधी गमावेल व त्याच्या नियुक्‍ती करिता विचार करण्यात 
येणार नाही. ते वरील पदावरील नियुक्‍ती स्विकारण्यास इच्छुक नाहीत, असे गृहित धरण्यात 
येईल व त्यांचे yates sear आपोआप रद्द होतील व त्यांचा नियुक्‍तीकरीता कोणत्याही 
परिस्थितीत विचार करण्यात येणार नाही. यासाठी उमेदवारांकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही 
कारणांचा/विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 


(३) मुदतवाढीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही 


२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(२)/आ(स.अ.श्रे-२) 


(४) संदर्भ क्र३ येथील शासन अधिसूचनेन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 2029 मधील तरतूदीनुसार सदरहू उमेदवारांची सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यात येईल. 


(4) आवश्‍यकता भासल्यास उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा भारताच्या 
Paral निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी 
धरुन ४ वर्षापेक्षा कमी नसणार्‍या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरविल त्या adlax सेवा करावी 


लागेल. 
परंतु 
(31) त्यांच्या नियुकक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी 
लागणार नाही किंवा, 


(ब) सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी 
लागणार नाही. 
(६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक २२.०६.२०२१ मधील 
तरतूदीनुसार पात्र ठरलेल्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये कोणतीही वेतनवाढ 
अनुज्ञेय असणार नाही. 


(9) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. ०१.१२.१९८४ अन्वये शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांनी 
एतदर्थ मंडळाच्या हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबाबतचे निकष विहित करण्यात आले आहेत. उमेदवारांपैकी 
ज्यांनी हिंदी व मराठी परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केळी नसेल किंवा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर 
हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार त्यांना भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 


(८) सदर उमेदवारांचे वैद्यकीय तपासणी अहवाल संबंधित वैद्यकीय मंडळाकडून प्राप्त झालेले आहेत. 


(९) शिफारस प्राप्त उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल संबंधित पोळीस आयुक्‍त / पोळीस अधीक्षक 
कार्यालयांकडून अद्याप अप्राप्त असणाऱ्या उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.९.१.२००९ व 
दि.२८.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये चारित्र्य व पूर्व चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र नियुक्‍ती आदेशापासून सहा 
महिन्यांच्या आत सादर करणे आवश्‍यक आहे. उमेदवाराने सादर केलेली माहिती असत्य असल्याचे आढळून 
आल्यास तात्पुरते नियुक्‍तीपत्र रद्दबादळ करुन भारतीय दंड संहितेनुसार फौजदारी कारवाई तसेच शासन सेवेत 
कायम स्वरुप अपात्र ठरविण्यात येईल. ६ महिन्यांच्या आत चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त न झाल्यास सदर 
उमेदवारांची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. तसेच, अहवाल असमाधानकारक असल्यास त्यांची नियुक्‍ती 
कोणतेही कारण न देता १ महिन्याची नोटीस देऊन समाप्त करण्यात येईल. (गुणवत्ता क्र. ४२०) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(२)/आ(स.अ.श्रे-२) 


(१०) शासन निर्णय इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि 
विशेष मागास कल्याण विभागाच्या क्रमांकः सीबीसी-२०२०/प्र.क्र.१८/मावक, दि.३१/०१/२०२० नुसार 
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्ग या प्रवर्गातील प्रगत व उन्नत गटात सामाविष्ट नसलेल्या व्यक्तिना सक्षम प्राधिकारी 
यांनी निर्गमित केलेल्या NCL प्रमाणपत्राच्या वैधता पडताळणीसाठी राज्यातील प्रादेशिक महसूली विभाग 
स्तरावर "विभागीय आयुक्‍त" यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीकडून NCL प्रमाणपत्राची 
(उत्पनाच्या दाखल्याची) तपासणी अंती वैध ठरण्याच्या अटीच्या अधिन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


(११ सदर उमदेवारांना सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान, शासन पुरकपत्र क्रमांक : मातंसं 
२०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०८.०१.२०१८ मधील परिच्छेद क्रमांक १.६ मधील तरतूदीनुसार संगणक अर्हता 
परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. 


(१२) सदर उमदेवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेबाबतचा अहवाल संबंधित 
समितीकडून शासनास प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


(१३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक ३१.१०.२००५ मधील 
तरतूदीनुसार परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. त्यांना 
सध्या अस्तित्वात असळेली निवृत्तिवेतन योजना [महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ व महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४] आणि सध्या अस्तित्वात असलेली सर्वसाधारण 
भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरणार नाही. 


(१४७ सदर उमेदवारांना शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असल्यास, त्यांना 
शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना किंवा एक महिन्याचे वेतन देणे आवश्‍यक राहील. 
यासंदर्भातील राजीनामा स्विकारण्याचे अधिकार केवळ नियुक्ती प्राधिकारी (शासन) यांना असतील. क्षेत्रिय 
कार्यालयांनी परस्पर प्रशिक्षणार्थ्याचा राजीनामा स्विकृत करु नये किंवा मंजूर करु नये. तथापि, राजीनामा 
दिल्यानंतर पुन्हा राजीनामा मागे घ्यावयाचा असल्यास, त्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो 
२०१९/प्र.क्र.४७०/सेवा-४, दिनांक ०९.०५.२०२२ मधील तरतूदी लागू राहतील. 


मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त 
करण्यासाठी सूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 


(१५ महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : टीआरएन- 
०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक 23.08.2099 मधील परिच्छेद सहा येथील तरतूदीनुसार प्रशिक्षण सुरु 
होण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थीने सक्षम प्राधिकाऱ्यास बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल. जर एखादा प्रशिक्षणार्थी बंधपत्रात 
नमूद केलेल्या कालावधीत नोकरी सोडत असेल तर बंधपत्रात नमूद केलेली रक्‍कम प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल 
करुन संबंधित प्राधिकाऱ्याला प्रथम शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे दर शासन निश्चित करेल. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(२)/आ(स.अ.श्रे-२) 


त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला प्रशिक्षणासाठी रुजू झाल्यानंतर अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्याकडे विहित नमुन्यातील बंधपत्र भरुन सादर करणे बंधनकारक 
राहील व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


(१६ प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणार्थीकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणाबाबतच्या नियमांचे व शिस्तीचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही 
करण्यात येईल व तसा अहवाल झासनास विनाविलंब पाठविण्यात यावा. 


(१७ सदर उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, 
दिनांक २२.०६.२०२१ नुसार नवीन परिवीक्षा धोरण लागू राहील. " सदरहू सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), 
गट-ब यांना दोन वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी लागू राहील. सदर कालावधीत परिवीक्षा धोरणानुसार 
शासकीय कामकाज करण्यास सक्षम नसल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित उमेदवाराची शासकीय सेवा कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल." 


(१८) सदर उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : परिवि २७१५/प्र.क्र.३०२/८, दिनांक 
२२.०६.२०२१ मध्ये नमूद केल्यानुसार परिवीक्षाधीन कालावधीत रजेच्या तरतूदी लागू होतील. 


(१९) सदर उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत असणाऱ्या उमेदवारांची सरळसेवेने शासनाच्या दुसऱया 
पदावर परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्‍ती झाली असल्यास sea उमेदवारांची सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(स्थापत्य), गट-ब या पदावरील वेतननिश्चिती ही शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : वेतन १२८९/ प्र.क्र.२/ 
९०/सेवा-३, दिनांक २३.०३.१९९४ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


तर उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत नसणाऱ्या उमेदवारांची सरळसेवेने शासनाच्या परिवीक्षाधीन 
उमेदवार म्हणून नियुक्‍ती झाळी असल्यास sa उमेदवारांची सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब या 
पदावरील वेतननिश्चिती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


४. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा-२०१९ मधून उमेदवारांची शिफारस करताना आयोगाने 
आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक (EWS) आरक्षण प्रकरणी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे 
दाखल झालेल्या मूळ अर्ज क्र. ३००/२०२२ प्रकरणी मा.न्यायाधिकरणाने दि.१६.०३.२०२२ रोजी दिलेल्या 
खालील आदेशाच्या अधिन राहून केलेल्या आहेत :- 


“It is observed that M.P.S.C./Respondents are directed that if any appointment has been 


made in the category of E.W.S. It should be subject to outcome of the O.A.” 


५. यास्तव सदर उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती उक्त नमूद अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन व मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल असलेल्या मूळ अर्ज क्रमांक १२८१/२०२२ तसेच सामान्य प्रशासन 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(२)/आ(स.अ.श्रे-२) 


विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१६७/१६-अ, दि.२१.११.२०२२ मधील तरतूदीनुसार EWS 
आरक्षण प्रकरणी इतर मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथे दाखल असलेले विविध अर्ज, मा.उच्च 
न्यायालय येथील प्रलंबित याचिका आणि मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली विशेष अनुमती याचिका 
(डायरी) क्र.२९१७४/२०२२ मधील अंतिम निकालाच्या अधिन राहिल. 


६. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्रमांक १२८१/२०२२, श्री. आर.डी. 
अग्रवाल व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन या प्रकरणी दिनांक २२.१२.२०२२ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार 
सदर उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


७. मा. Seq न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक १४७७२/२०२२ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार सदरहू 
उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता ही अबाधित राहून शासन निर्णय क्रमांक नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५४५ (१/ 
आ(स.अ.श्रेणी-२), दिनांक 09.92.2022 अन्वये नियुक्‍त उमेदवारांशी आंतर सेवाजेष्ठता ही जेष्ठतेच्या 
नियमानुसार निश्चित होईल. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१०४१७२३२४७८२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANIL VITTHAL 
DEOKATE 


(अनिल वि. देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित उमेदवार यांना ई-मेल संदेशाद्वारे. 


अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
सचिव (प्रकल्प समन्वयक), जलसंपदा विभाग, HATHA, मुंबई Yoo ०३२. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 
महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
महासंचालक, संकल्पन व प्रशिक्षण (जल विज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता), मेरी, नाशिक 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग, नागपूर/औरंगाबाद 
मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
मुख्य अभियंता (स्था.) जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे 
मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक 
मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 
पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(२)/आ(स.अ.श्रे-२) 


१२) महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१३) महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१४) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१७ मा.उपमुख्यमंत्री(जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

१६ उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७ कक्ष अधिकारी, कार्यासन (आ(संनि)/आ(वर्ग-२)/गोपनीय/नोंदणी शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१८) संग्रहार्थ/कार्यासन आ(स.अ. श्रे-२). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


